RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31743 
Reg . No. MCS/169 / 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष ४ , अंक ८ ]] 


गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २२-२८ , २०१८ / फाल्गुन ३ - ९, शके १ ९ ३ ९ 


[ पृष्ठे २३, किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


पुढील अधिसूचना, इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


१ 


शुक्रवार जानेवारी १ , २०१६ / पौष ११ , शके १ ९ ३७ 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० डिसेंबर २०१५ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२. 

क्रमांक मूवक . १५१५ /प्र. क्र . १५८ / कराधान - १.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची अशी खात्री झाली आहे की , मूल्यवर्धित कर नियम , 
२००५ मध्ये तात्काळ सुधारणा करण्याजोगी परिस्थिती निर्माण झाली आहे आणि त्यामुळे महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ ( २००५ 
चा महा. ९ ) च्या कलम ८३ च्या पोट - कलम ( ४) च्या परंतुकानुसार सदर नियमांना पूर्व प्रसिद्धी देण्याची अट पाळण्याची गरज नाही. 

म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ८३ च्या उप-कलम ( ४ ) च्या परंतुकासह , उप - कलमे ( १) आणि ( २) च्या शक्तींचा वापर 
करून तसेच यासंदर्भात प्राप्त झालेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन , महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम , २००५ मध्ये सुधारणा 
करीत आहे , म्हणजेच : 


१ . 


( १) या नियमांना महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर (तिसरी सुधारणा) नियम , २०१५ असे संबोधण्यात येईल . 
( २) या नियमांमध्ये अन्यथा उपबंधित केल्याव्यतिरिक्त, हे नियम दिनांक १ जानेवारी २०१६ पासून अंमलात आले असे समजण्यात 
यावे. 


भाग चार ब -१ 


२ 


२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २२-२८ , २०१८ / फाल्गुन ३- ९, शके १९ ३९ 

महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम , २००५ च्या नियम ५२ क नंतर खालील नियम समाविष्ट करण्यात येत आहे, म्हणजेच 
नियम ५२ ख अधिनियमातील अनुसूची “ घ ” मध्ये अंतर्भूत असलेल्या विशिष्ट मालावरील वजावट : 

नियम ५२, ५३ आणि नियम ५४ मध्ये काहीही अंतर्भूत केलेले असले तरी, 

( १ ) जर मागणीदार व्यापाऱ्याने अधिनियमास जोडण्यात आलेल्या अनुसूची “ घ ” मधील नोंदी १३ आणि १४ मध्ये अंतर्भूत 
असलेल्या मालाची खरेदी केलेली असेल , तर असा व्यापारी उक्त मालाच्या बाबतीत पुढील रकमेच्या एकूण रकमेइतकी वजावट मागण्यास 
पात्र असेल , 

( क ) केंद्रीय विक्रीकर अधिनियम , १ ९ ५६ अन्वये तत्सम मालाच्या आंतरराज्य फेरविक्रीवरील देय अथवा भरणा केलेला कर ; 
आणि 

( ख ) जर या अधिनियम अंतर्गत स्थानिक पुनर्विक्री असेल , तर उक्त मालाच्या खरेदीवर भरणा केलेला कर . 


( २ ) 


अशा व्यापाऱ्याने अशा मालाची तत्सम विक्री ज्या महिन्यात केली असेल त्या महिन्यातच वरील उपनियम 
( १) अन्वये उक्त मालाबाबत निश्चित केलेल्या वजावटीचा दावा करेल : 

परंतु , असा माल हा जर निर्यातीच्या ओघात भारतीय संघराज्याच्या बाहेर विकण्यात आला असेल तर अशा मालाच्या खरेदीस 
या नियमातील कोणतीही तरतूद लागू होणार नाही. " 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . द . भगत , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २२-२८ , २०१८ / फाल्गुन ३- ९, शके १९ ३ ९ 


३ 


FINANCE DEPARTMENT 
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated 30th December 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VALUE ADDED Tax Act, 2002. 

No. VAT. 1515 /CR - 158 / Taxation - 1. — Whereas , the Government of Maharashtra is satisfied 
that circumstances exist which render it necessary to take immediate action further to amend 
the Maharashtra Value Added Tax Rules, 2005 and to dispense with the condition of previous 
publication thereof under the proviso to sub -section (4 ) of section 83 of the Maharashtra Value 
Added Tax Act , 2002 (Mah . IX of 2005 ) . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1 ) and (2 ) read with the 
proviso to sub -section (4 ) of section 83 of the said Act , and of all other powers enabling it in this 
behalf, the Government of Maharashtra and hereby, makes the following rules further to amend 
the Maharashtra Value Added Tax Rules , 2005 , namely : 

1. ( 1) These rules may be called the Maharashtra Value Added Tax ( Third Amendment) 
Rules , 2015. 


( 2 ) They shall come into force on 1st January 2016 . 

2. In the Maharashtra Value Added Tax Rules, 2005 , after rule 52A , the following rule shall 
be added namely : 

“ 52B . Set- off in respect of certain goods covered under Schedule D of the Act : 
Notwithstanding anything contained in rules 52 , 53 and 54 , 

( 1) If the claimant dealer has purchased goods covered under entries 13 and 14 of schedule 
D appended to the Act, then he shall be entitled to claim set-off in respect of the said goods 
only to the extent of aggregate of, 

( a ) the taxes paid or payable under the Central Sales Tax Act, 1956 on the inter - state 
resale of the corresponding goods , and 

(b ) the taxes paid on the purchases of said goods , if are resold locally under the Act. 

(2 ) The set-off as determined under sub - rule ( 1) above in respect of the said goods shall 
be claimed only in the month in which corresponding sales of such goods is effected by the 
claimant dealer : 

Provided that, nothing in this rule shall apply to the purchases of such goods which are 
sold in the course of export of goods out of the territory of India .” 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. D. BHAGAT, 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार ब -१ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २२-२८ , २०१८ / फाल्गुन ३ - ९, शके १९ ३ ९ 


२ 


शुक्रवार जानेवारी १, २०१६ / पौष ११, शके १९ ३७ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ 


, 


अधिसूचना 


- 


- 


महाराष्ट्र 

मोटार वाहन कर अधिनियम , 

क्रमांक खाक्षेस-२००६ / प्र. क्र . १८१ ( भाग-३)/ रस्ते ९अ. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग , मंत्रालय, मुंबई आणि मे. सायन पनवेल टोलवेज प्रा . लि . ज्यांचेनोंदणीकृत कार्यालय “ आयव्हीआरसीएल हाऊस, 
३५, सुयोजना को . ऑप. हौ . सो ., कोरेगाव पार्क , पुणे ४११ ००१ ” येथे आहे. यांचेमध्ये खाजगीकरणांतर्गत बांधा, वापरा व हस्तांतरीत करा 
( बी.ओ.टी.) या तत्वावर सायन- पनवेल विशेष राज्य मार्ग या रस्त्याचेकिलोमीटर १४० / ६९ ० ( बीएआरसी जंक्शन) ते किलोमीटर ११५ / ८०० 
( कळंबोली जंक्शन) मजबुतीकरण व सुधारणा तसेच सदर रस्त्याचे परिरक्षण, देखभाल व दुरुस्ती करणे यापुढे “ सदर रस्ता ” म्हणून संबोधण्यात 
येईल .) या कामाकरिता सदर प्रकल्पाचा करारनामा १९ जानेवारी २०११ रोजी साक्षांकित करण्यात आलेला आहे व यानंतर यांचेमध्ये सर्व करारनामे 
झालेले आहेत ; 

आणि , ज्याअर्थी, सदर करारनाम्यानुसार सदर रस्त्याचे बांधकाम , वापर व देखभाल दुरुस्ती करता १७ वर्षे ५ महिने इतका सवलत 
कालावधी ३ वर्षांचा बांधकाम कालावधीसह उद्योजकास दिनांक ३० मे २०११ या प्रकल्प सुरू होण्याच्या दिनांकापासून मंजूर करण्यात 
आलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची अशी धारणा आहे की , सदर रस्त्याचे बांधकाम , वापर आणि देखभाल दुरुस्ती ही जनतेला दिलेली विशेष 
सेवा आहे, आणि त्यामुळे सदर रस्त्यावर कि.मी. ११८/०२५ ( कामोठे जवळ पुणे कडील दिशेने) आणि कि.मी. ११९/ ४७५ ( कोपरा-मुंबई कडील 
दिशेने ) येथेपथकर स्थानक उभारून पथकर आकारणे व वसुली करणे महाराष्ट्र शासनास योग्य वाटत आहे 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने शासन अधिसूचना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग , क्र . खाक्षेस . २००६/ प्र.क्र . १८१ ( भाग -३ )/ रस्ते ९अ , 
दिनांक ३ जानेवारी २०१५ अन्वयेदिनांक ६ जानेवारी २०१५ पासून दिनांक ३० जून २०१५ पर्यंत सदर रस्त्यावरून जाणाऱ्या वाहनांवर पथकर शुल्क 
आकारले होते व तद्नंतर शासन अधिसूचना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग , क्रमांक खाक्षेस -२००६ /प्र.क्र . १८१ ( भाग-३ )/रस्ते-९अ,दिनांक 
३० जून २०१५ अन्वये दिनांक १ जुलै २०१५ पासून दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत पथकर शुल्क आकारण्यात आले होते ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास सदर कालावधी दिनांक ३० जून २०१६ पर्यंत वाढविणे योग्य असल्याने ; 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २२-२८ , २०१८ / फाल्गुन ३- ९, शके १ ९ ३ ९ 


५ 


आणि त्याअर्थी, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम , (१ ९ ५८ चा ६५ ) यांच्या कलम २० ची पोट- कलमे ( १- अ), ( १- ब), ( १- क ) , 
( १ - ड ) आणि (१-इ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याला समर्थनीय करणाऱ्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे घोषित 
करते की , खाजगीकरणाच्या माध्यमातून बांधा, वापरा व हस्तांतरीत करा ( बी.ओ.टी. ) या तत्वावर मे . सायन पनवेल टोलवेज प्रा . लि . यांना 
स्वखर्चाने सायन- पनवेल विशेष राज्य मार्ग या रस्त्याचे किलोमीटर १४० / ६ ९ ० ( बीएआरसी जंक्शन ) ते किलोमीटर ११५/८०० ( कळंबोली 
जंक्शन ) या लांबीमध्ये मजबुतीकरण व सुधारणा केलेल्या रस्त्याचा वापर करणाऱ्या व खालील अनुसूचीच्या स्तंभ (२ ) मध्ये अनुक्रमे विनिर्दिष्ट 
केलेल्या प्रकारच्या मोटार वाहनांवर आणि वाहनांकडून ओढून नेल्या जाणाऱ्या , अनुयानांवर अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३) मध्ये त्यांच्या समोर विनिर्दिष्ट 
केलेल्या दराने दिनांक १ जानेवारी २०१६ पासून दिनांक ३० जून २०१६ पर्यंतच्या कालावधीसाठी सायन-पनवेल या विशेष राज्यमार्गावरील कि.मी. 
११८/०२५ ( कामोठे जवळ पुणे कडील दिशेने ) व कि.मी. ११९ / ४७५ ( कोपरा-मुंबई कडील दिशेने ) येथे बांधण्यात आलेल्या पथकर वसुली 
स्थानकावर पथकर शुल्क वसुली करण्याकरिता प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

अनुसूची 

पथकराचे प्रती फेरीचे दर रुपये 
अनु वाहनाचा प्रकार 

१ जानेवारी २०१६ १ एप्रिल २०१६ 
क्रमांक 

ते 

ते 
३१ मार्च २०१६ 

३० जून २०१६ 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
१ स्कुटर , मोटार सायकल, वाहन चालक वगळून ३ आसनी प्रवासी रिक्क्षा, 

पथकर नाही 

पथकर नाही 
रिकाम्या ट्रॉलीसह ट्रॅक्टर . 
२ मोटार वाहन अधिनियम , १ ९८८ ( १ ९ ८८ चा ५ ९ ) मध्ये नमूद 

केल्याप्रमाणे हलकी मोटार वाहने : 
( अ) कार , जीप , टाटा सुमो, कमांडर , ट्रॅक्स वाहन चालक वगळून 

पथकर नाही 

पथकर नाही 
सहा आसनी प्रवासी रिक्क्षा व इतर तत्सम ( चालक वगळून 

१२ पर्यंत प्रवासी क्षमता असलेली) वाहने ; 
( ब) मिनी बस किंवा तत्सम वाहने ( चालक वगळून १२ पेक्षा जास्त 

५५ 

६५ 
पण २० प्रवासी क्षमतेपर्यंत ) आणि क्र . ३, ४ व ५ येथे नमूद 

केलेल्या वाहनांव्यतिरिक्त माल वाहतूक करणारी वाहने ; 
ट्रक ( दोन आसांचे), बस . 

११० 

१३० 
मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे व अनुक्रमांक ३ 

१८० 

२१० 
मध्ये नमूद केलेले ट्रक वगळून ३ आसांची अवजड वाहने . 
मोटार वाहन अधिनियम, १९ ८८ मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे आणि 

२४० 

२८० 
अनुक्रमांक ३ व ४ मध्ये नमूद केलेली वाहने वगळून ३ पेक्षा अधिक 
आसांची वाहने . उदा . ट्रक - ट्रेलर , इत्यादी. 


३ 


१ . वरील दर्शविलेल्या पथकर नाक्यावर पथकर शुल्क गोळा करण्याचा व पथकर शुल्काची संपूर्ण रक्कम ठेवून घेण्याचा हक्क मे . सायन 
पनवेल टोलवेज प्रा . लि ., यांना प्रदान करण्यात आला आहे . 
२ . खालील वाहनांना पथकरातून सूट देण्यात येईल : 
( १ ) भारताचे राष्ट्रपती, उप राष्ट्रपती , राज्यांचे राज्यपाल व वाहनांना लाल दिवा अनुज्ञेय असलेल्या अति महत्त्वाच्या लोकप्रतिनिधींची 

वाहने . 
( २) लोकसभा व राज्यसभेचेविद्यमान सदस्य तसेच महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचेविद्यमान सदस्य प्रवास करीत 

असलेली वाहने . 
( ३ ) महाराष्ट्र राज्य रस्ते वाहतूक महामंडळाच्या ( एसटी ) प्रवासी बसेस . 
( ४ ) स्कूल बसेस . 
( ५ ) केंद्र व राज्य शासनाची वाहने . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २२-२८ , २०१८ / फाल्गुन ३- ९, शके १९ ३ ९ 


( ६ ) लष्कराच्या मालकीची वाहने . 
( ७ ) पोलीस विभागाची वाहने . 
( ८ ) टपाल आणि तार खात्याची वाहने . 
( ९ ) रुग्णवाहिका. 
( १० ) शववाहिका. 
( ११ ) अग्निशमन दलाची वाहने . 
( १२ ) तळोजा एम.आय.डी.सी. कडून येणाऱ्या रस्त्यावरील सर्व प्रकारची वाहने. 

पथकर दराचा फलक पथकर नाक्यांवर सर्वांना दिसेल अशा पद्धतीने लावण्यात यावा. तसेच वाहन धारकांस प्रत्येक वेळी पथकर 
शुल्क वसुलीची संगणकीकृत पावती देण्यात यावी. 


३ . 


४. इलेक्ट्रॉनिक माहिती फलक पथकर नाक्यांवर सर्वांना दिसेल अशा पद्धतीने लावण्यात यावा. 


टीप : --- 


पथकर शुल्काच्या दरामध्ये खालीलप्रमाणे सूट देण्यात येईल 

( १) पथकराच्या ५० कुपन्सची पुस्तिका आगाऊ खरेदी करणाऱ्यास पुस्तिकेच्या किंमतीमध्ये १० टक्के सवलत देण्यात येईल. 
( २ ) पथकराच्या १०० कुपन्सची पुस्तिका आगाऊ खरेदी करणाऱ्यास पुस्तिकेच्या किंमतीमध्ये २० टक्के सवलत देण्यात येईल. 
( ३) वारंवार प्रवास करणाऱ्या वाहनांसाठी परतीच्या प्रवासाचे व दैनिक पासाचे दर हे त्या वाहनाच्या एकेरी प्रवास दराच्या अनुक्रमे 

दीड पट व अडीच पट राहतील. परतीच्या प्रवासाचा पास व दैनिक पास हा ज्या दिवशी पास काढला जाईल त्या दिवशीच्या 

रात्री १२-०० वाजेपर्यंत ग्राह्य राहील . 
( ४ ) मासिक पासाचे दर एकेरी प्रवास दराच्या ५० पट राहतील. 
( ५) मासिक पास काढलेल्या दिनांकापासून ३० दिवस वैध राहील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजीव गायकवाड , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २२-२८ , २०१८ / फाल्गुन ३- ९, शके १९ ३ ९ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated the 31st December 2015 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES TAX ACT. 


No. PSP . 2006 /CR - 181/(Part- 3 ) /Road-9A.-Whereas the Governor of Maharashtra in his 
executive capacity for the Government of Maharashtra , represented by the Public Works 
Department , Government of Maharashtra and Ms Sion - Panvel Tollways Private Limited , Pune 
having its registered Office at “ IVRCL House , 35 , Suyojana CHS., Koregaon Park , Pune 411 001 " 
have entered into Concession Agreement, on the 19th January 2011 including all the subsequent 
agreements entered between them for improvement of the Sion - Panvel Special State Highway by 
construction , operation and maintenance thereof from kilometer 140/690 (BARC Junction ) to 
kilometer 115/800 (Kalamboli Junction ) (hereinafter referred to as " the said road ”) under the 
“ Built , Operate and Transfer (BOT)) Scheme " by M /s Sion -Panvel Tollways Private Limited ; 

And whereas , as per the said agreement the concession period of 17 years and 5 months 
including the construction period of three years has been granted to the concessionaire for 
improvement of the Sion -Panvel Special State Highway for construction , operation and 
maintenance from the date of commencement of the work i.e. the 30th May 2011 ; 

And whereas , the Government of Maharashtra is of the opinion that the improvement of the 
Sion -Panvel Special State Highway for construction , operation and maintenance thereof is the 
special service to the public and therefore for the work of improvement of the Sion - Panvel Special 
State Highway from kilometre 140/690 ( BARC Junction ) to kilometer 115/800 (Kalamboli Junction ), 
considers it expedient to leavy and collect the toll at the toll collection centres constructed at 
kilometers 118/025 (near Kamothe-towards Pune) and 119/475 (Kopra -towards Mumbai) ; 

And whereas, the Government of Maharashtra has, vide Government Notification , Public 
Works Department, No. PSP . 2006 /CR - 181(Part- 3 )/Road 9A , dated the 3rd January 2015 , levied 
toll on the vehicles passing over the said road , with effect from the 6th January 2015 to the 30th 
June 2015 and thereafter vide Government Notification , Public Works Department , No. PSP 
2006 / C.R.181 (Part- 3 )/Road 9A , dated the 30th June 2015 , with effect from the 1st July 2015 to the 
31st December 2015 ; 


And whereas , the Government of Maharashtra considers it expedient to extend the said 
period upto the 30th June 2016 . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1- A ), 1 - B ), 1-0 ), ( 1- D ) 
and ( 1 - E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act (LXV of 1958 ), the Government 
of Maharashtra hereby declares that the toll shall be levied , on the classes of motar vehicles 
specified in coloumn ( 2 ) of the Schedule appended hereto and on the trailors drawn by such motar 
vehicles, passing over the said road improved under the “ Built , Operate and Transfer (BOT) 
Scheme " by M / s Sion -Panvel Tollways Private Limited , at their expenses , and collected at the 
toll collection centers constructed at kilometers 118/025 (near Kamothe- towards Pune ) and 119 / 
475 (Kopra -towards Mumbai) on the said road for the period commencing from the 1st January 
2016 and ending on the 30th June 2016 , 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २२-२८ , २०१८ / फाल्गुन ३ - ९, शके १९ ३ ९ 


Schedule 


Sr. 
No. 


Particulars of 
Motor Vehicles 


Rate of toll per trip (in rupees ) 
1st January 2016 1st April 2016 
to 

to 
31st March 2016 30th June 2016 
( 3 ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


NIL 


NIL 


2 


NIL 


NIL 


55 


65 


Scooter , Motor Cycle , Moped or any other two wheeler , 
Tractor and Tractor with unladen trolley , Auto -Rickshaw 
permitted to carry three passengers excluding driver . 
Light motor vehicles as defined in the Motor Vehicles 
Act , 1988 (59 of 1988 ) , 
( a ) Car , Jeep such as Tata Sumo, Trax , Commander 

and any other similar vehicles (having carriage 
capacity upto twelve passengers excluding driver ) 

and Six Seater Auto Rickshaw ( Tum - Tum ); 
( 5 ) Mini Bus or any other similar vehicles having 

carriage capacity of more than twelve and upto 
twenty passengers excluding driver and goods 
carriage vehicles except vehicles included in 

entries at Serial Numbers 3 , 4 and 5 . 
Trucks ( two axles ), Buses . 
Heavy goods vehicles and heavy passenger motor vehicle 
defined in the Motor Vehicle Act , 1988 (59 of 1988 ), such 
as three axle vehicles except vehicles covered by the 
entry at Serial Number 3 above . 
Heavy goods vehicles and heavy passenger motor 
vehicles as defined in the Motor Vehicle Act, 1988 
(59 of 1988 ), such as Truck - Trailer combination , 
multi -axle vehicles having more than three axles 
and except vehicles covered by the entry at Serial 
Numbers 3 and 4 above . 


3 


110 


130 
210 


180 


5 


240 


280 


1. For the purpose of this Notification , M /s Sion -Panvel Tollways Private Limited , Pune is 

authorized to collect and retain the amount of toll at the toll collection centres mentioned 

above . 
2. The following types of vehicles are exempted from payment of toll , namely : 

( 1) VVIP vehicles carrying President of India , Vice - President of India , Governor of State , 

Public Representatives entitled for red lamp on their vehicles , 
( ii) Vehicles carrying sitting Members of Parliament ,Maharashtra Legislative Assembly 

and Maharashtra Legislative Council . 
(iii) Buses of the Maharashtra State Road Transport Corporation (ST). 
( iv ) School Buses . 
( v ) State and Central Government vehicles . 
( vi) Defence vehicles . 
( vii) Police Department vehicles . 
( vii ) Post and Telegraph Department vehicles . 
( ix ) Ambulances . 

( x ) Hearses . 
( x1) Fire fighting vehicles . 
( xii) All vehicles coming from Taloja MIDC road . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २२-२८ , २०१८ / फाल्गुन ३- ९, शके १९ ३ ९ 


vo 


3. The above mentioned rates shall be displayed on boards clearly visible to the people in 
the vicinity of all the toll collection centres . A computerised toll receipt shall be issued on each 
and every occasion of recovery of toll. 

4. Electronic Display Board shall be installed in vicinity of toll collection centres. 
Notes.- Concessions in rates of toll are as given below , namely : 

(1) 10 per cent, rebate will be given to the purchaser of booklet containing 50 coupons in 

advance. 
( 11 ) 20 per cent, rebate will be given to the purchaser of a booklet containing 100 coupons 

in advance . 
(ii ) For frequently traveling vehicles, return and daily pass will be 1.5 times and 2.5 times 

of their respective one way travel rates . Return journey pass and daily pass will be 

valid up to 12-00 hours at midnight for the day of issuing the pass . 
(iv ) Rate of monthly pass will be 50 times of their respective one way travel rates. 
( v) The monthly pass will be effective till 30 days from date of issue . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


RAJIV GAIKWAD , 
Deputy Secretary to Government . 


भाग चार ब -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २२-२८ , २०१८ / फाल्गुन ३ - ९, शके १९ ३ ९ 


३ 


शुक्रवार जानेवारी १, २०१६ / पौष ११, शके १ ९३७ 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३१ डिसेंबर , २०१५ . 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र जमीन महसूल 

संहिता , १ ९ ६६ . 
क्रमांक जमीन २०१५ / प्र.क्र .५५ / ज -१. - महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९ ६६ (१ ९ ६६ चा महा.४१) च्या कलम-३२८, च्या पोट-कलम 
( १) व पोट - कलम ( २) चे खंड ( चार), (दहा), ( चौदा), ( त्रेसष्ठ ) अन्वये महाराष्ट्र शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा व याबाबत 
त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन “ महाराष्ट्र जमीन महसूल ( सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम , 
१ ९ ७१ ” यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहे . हे नियम उक्त संहितेच्या कलम-३२९ च्या , पोट-कलम (१ ) द्वारे 
आवश्यक असल्याप्रमाणे यापूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत . 

१. या नियमांना , “ महाराष्ट्र जमीन महसूल ( सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे ) ( द्वितीय सुधारणा) नियम, २०१५ ” असे म्हणावे. 
२. महाराष्ट्र 

जमीन महसूल ( सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम, १९ ७१ ( ज्याचा यापुढे “ प्रमुख नियम ” म्हणून उल्लेख करण्यात 
आला आहे) च्या नियम -६ मधील पोट -नियम ( २) नंतर पुढीलप्रमाणे पोट-नियम समाविष्ट करण्यात येत आहे 

( ३) ( अ) ज्या ठिकाणी नियोजन प्राधिकरण किंवा समुचित प्राधिकरण यांना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ च्या 
तरतुदीन्वये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रारुप अथवा अंतिम विकास आराखड्यातील आरक्षण विकसित करण्यासाठी शासकीय जमीन 
आवश्यक असेल, तेथे सदर शासकीय जमिनीचे बाजारमूल्य कितीही असो, अशी जमीन संबंधित नियोजन प्राधिकरण किंवा समुचित 
प्राधिकरण यांना प्रदान करण्यास जिल्हाधिकारी सक्षम राहतील , अशावेळी शासन सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे निश्चित करेल तेवढी 
संबंधित जागेचे भोगवटामूल्य जिल्हाधिकारी यांनी वसूल 

करणे आवश्यक राहील . 
स्पष्टीकरण : - “ नियोजन प्राधिकरण ” किंवा “ समुचित प्राधिकरणाची " व्याख्या महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , 
१९ ६६ मध्ये करण्यात आलेल्या व्याख्येप्रमाणे असेल. तथापि , त्यामध्ये कोणत्याही खाजगी संघटना, खाजगी संस्था किंवा खाजगी कंपनी 
यांचा समावेश होणार नाही . 


•. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २२-२८ , २०१८ / फाल्गुन ३- ९, शके १ ९ ३ ९ 


११ 


( ब ) ज्या ठिकाणी राज्य शासनाने रितसर मान्यता प्रदान केलेल्या शासकीय प्रकल्पांकरिता शासकीय जमीन आवश्यक असेल , तेथे 
अशा जमिनीचे भोगवटामूल्य कितीही असले तरी, जिल्हाधिकारी अशी जमीन राज्य शासनाच्या संबंधित विभागास महसूलमुक्त व 
सारामाफीने प्रदान करण्यास सक्षम राहतील . 


( क ) ज्या ठिकाणी केंद्र शासनाने रितसर मान्यता प्रदान केलेल्या प्रकल्पांकरिता शासकीय जमीन आवश्यक असेल व अशी जमिनीची 
मागणी राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागामार्फत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्राप्त झाली असेल , तेथे अशा जमिनीचे भोगवटामूल्य 
कितीही असले तरी, राज्य शासन सर्वसाधारणकिंवाविशेष आदेशाद्वारे निश्चित करेल एवढे संबंधित जागेचे भोगवटामूल्य वसूल करणेच्या 
अधीन राहून 

जिल्हाधिकारी अशी जमीन केंद्र शासनाच्या संबंधित मंत्रालयास प्रदान करण्यास सक्षम राहतील : 
परंतु , केंद्र शासनाने रितसर मान्यता प्रदान केलेल्या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या शासकीय जमिनीचे क्षेत्र नगरपंचायत/ 
नगरपरिषद / महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये एक हेक्टर पेक्षा जास्त व इतरत्र पाच हेक्टर पेक्षा जास्त असल्यास, जिल्हाधिकारी यांनी सदर जमीन 
प्रदानापूर्वी विभागीय आयुक्तांची पूर्व मंजुरी घेणे आवश्यक राहील . 

( ड ) अशा रीतीने पोट-नियम ( ३ ) अन्वये प्रदान करण्यात येणारी अनुदाने सामान्यतः या नियमांसोबत जोडलेल्या नमुना एक - अ 
मधील सनदे अन्वये देण्यात येतील . 

३. मुख्य नियमांच्या नियम -७ मधील पोट-नियम ( १) मध्ये, “ पंधरा वर्षांपेक्षा ” हा मजकूर ज्या ठिकाणी आला आहे त्या ठिकाणी “ तीस 
वर्षांपेक्षा ” हा मजकूर पुनःस्थापित करण्यात येईल ; 

४. मुख्य नियमांच्या नियम ५० मध्ये खालील परंतुक समाविष्ट करण्यात येईल; 

परंतु, या नियमांतील निबंध नियम ६ च्या पोट-नियम-( ३ ) खालील जमीन प्रदानास लागू होणार नाहीत . 
५. मुख्य नियमांच्या सोबत जोडलेल्या नमुना- एक नंतर खालील नमुना समाविष्ट करण्यात येईल : 


“ 


" 


: 


नमुना एक - अ 


[ नियम ६ ( ३ ) पहा ] 
शासकीय प्रकल्प राबविण्याकरिता / विकास आराखड्यातील आरक्षण विकसित करण्याकरिता राज्य शासनाचे 
प्रशासकीय विभाग / केंद्र शासनाचे मंत्रालय / नियोजन प्राधिकरण किंवा समुचित प्राधिकरण यांना 

जमीन प्रदानाच्या सनदेचा विहित नमुना . 
प्रति , 
अ . ब. यांस , 

ज्याअर्थी, राज्य शासनाने । जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी या सनदेत खाली नमूद केलेली शासकीय जमीन खालील शासकीय 
प्रकल्प उभारण्याकरिता / विकास आराखड्यातील आरक्षण विकसित करण्याकरिता आदेश क्रमांक ........ दिनांक ../../ २०... अन्वये प्रदान केली 
आहे . ( या ठिकाणी प्रकल्प किंवा आरक्षणाचा तपशील नमूद करावा). 
त्याअर्थी, मौजे ........ , तालुका 

जिल्हा.. या गावातील खालील तपशीलासह नमूद केलेल्या जमिनीच्या तुकड्याच्या 
प्रत्यक्ष ताबा , या राज्य शासनाच्या प्रशासकीय विभाग / केंद्र शासनाचे मंत्रालय / नियोजन प्राधिकरण किंवा समुचित प्राधिकरण , 
यांच्यावतीने यांना ....... ( प्रयोजनाचा तपशील नमूद करावा) या प्रयोजनाच्या विकासाकरिता देण्यात आला आहे . 

सदरील शासकीय जमिनीच्या चतुःसीमा म्हणजेच उत्तरेस दक्षिणेस पूर्वेस आणि पश्चिमेस ने सिमित 
झालेल्या असून, उत्तरेकडून दक्षिणेपर्यंत ....... आणि पूर्वेकडून पश्चिमेपर्यंत 

आणि क्षेत्रफळ मोजणीच्या कमी- अधिक प्रमाणात 
अंदाजे ....... चौ.मी. असून भूमी अभिलेखात सदर जमिनीचेवर्णन नगर भूमापन क्र ./ सर्व्हे क्र . असे आहे . 

वर नमूद केलेली संबंधित शासकीय जमीन, वर नमूद प्रकल्प राबविण्यासाठी महसूल मुक्त व सारा माफीने राज्य शासनाच्या प्रशासकीय 
विभागास / सवलतीच्या दराने किंमत आकारून किंवा संपूर्ण बाजार मूल्य आकारून केंद्र शासनाच्या मंत्रालयास / किंवा महसूल मुक्त वा संपूर्ण 
बाजार मूल्य आकारून नियोजन प्राधिकरण / समुचित प्राधिकरण यांना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ अन्वये प्राप्त 
अधिकारात प्रसिद्ध केलेल्या प्रारुप अथवा अंतिम विकास आराखड्यातील आरक्षण विकसित करण्यासाठी प्रदान करण्यात आलेली आहे . 


/ 


- 


भाग चार ब -२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २२-२८ , २०१८ / फाल्गुन ३- ९, शके १९ ३९ 


~ 


या 


याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त जमीन दिनांक .... ...... महिना / २० ....वर्षाच्या कालावधीसाठी या तारेखपूर्वी, ज्या प्रयोजनाकरिता 
किंवा प्रयोजनांकरिता देण्यात आली आहे त्या प्रयोजनाकरिता ती सर्व बाबतीत तयार करण्यात येऊन पूर्णपणे उपयोगात आणली जाईल , 
शीवर, उक्त जमिनीचा वेळोवेळी जो विधिसंमत धारक किंवा व्यवस्थापक असेल त्याच्याकडे, राज्य शासनाकडून करण्यात येणाऱ्या खंडाच्या 
किंवा जमीन 

महसुलाच्या सर्व मागणीपासून मुक्त उक्त जमीन नेहमीकरिता ........वर्षे मुदतीकरिता, ताब्यात असण्याचे चालू राहील आणि राज्य 
शासनाच्या पूर्व स्पष्ट संमतीशिवाय, कोणत्याही वेळी, उक्त जमीन किंवा तिच्यावर उभारलेली कोणतीही इमारत, पूर्वोक्त प्रयोजन किंवा प्रयोजने 
यांखेरीज कोणत्याही इतर प्रयोजनाकरिता, तात्पुरती किंवा कायम स्वरुपात , परिवर्तित करण्यात येणार नाही आणि कोणत्याही अशा अनधिकृत 
परिवर्तनाच्या, बदलाच्या किंवा फेरबदलाच्या प्रसंगी उक्त जमिनीची शेतीच्या प्रयोजनाकरिता आकारणी करण्यात आली असून, जणू शेतीशी संबंध 
नसलेल्या कोणत्याही प्रयोजनासाठी अनधिकृतरीत्या तिचा वापर करण्यात आला आहे असे समजून, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९ ६६ च्या 
कलम ६७ अन्वये करण्यात येणाऱ्या आकारणीशिवाय , उक्त अधिनियमाच्या कलम ४५ च्या किंवा जमीन महसुलाच्या वसुलीसंबंधात त्यावेळी 
अंमलात असलेल्या इतर तत्सम विधीच्या उपबंधान्वये जिल्हाधिकाऱ्याकडून याबाबतीत निश्चित करण्यात येईल अशा दंडास ही पात्र ठरेल आणि 
पूर्वोक्त अशा कोणत्याही प्रसंगी किंवा २० ..... या पूर्वोक्त तारखेपूर्वी ज्या प्रयोजनाकरिता किंवा प्रयोजनांकरिता सदर जमीन तयार करण्यात 
येऊन तिचा पूर्णपणे वापर करणे आवश्यक आहे तसा वापर करण्यात कसूर झाल्याच्या प्रसंगी, किंवा कोणत्याही सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता राज्य 
शासनास उक्त जमीन आवश्यक वाटल्याच्या प्रसंगी ज्यासाठी उक्त जमीन आवश्यक असल्याबद्दलची जिल्हाधिकाऱ्याच्या सहीच्या जमिनीची 
आवश्यकतेची घोषणा ही निर्णायक समजण्यात येईल किंवा भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( सन २०१३ चा तिसावा) किंवा अन्य कोणत्याही भूमी संपादन अधिनियम, या अन्वये संपादनप्रित्यर्थ राज्य 
शासनाकडून जमीन अधिसूचित करण्यात आली असेल त्या प्रसंगी, किंवा राज्य शासनाच्या पूर्वमंजुरीशिवाय उक्त जमीन किंवा तिचा कोणताही भाग 
किंवा तिच्यातील कोणताही हितसंबंध हस्तांतरीत करण्यात आल्याच्या प्रसंगी उक्त धारकास किंवा व्यवस्थापकास , सहा महिने मुदतीची आगाऊ 
नोटीस निर्गमित करून पुढील दोनपैकी एका मार्गाचा अवलंब राज्य शासनाने करणे हे विधिसंमत असेल 

( १) उक्त जमीन रिकामी करून कोणत्याही व्यक्तीच्या सर्व दाव्यांपासून आणि भारांपासून मुक्त राज्य शासनाच्या स्वाधीन करण्यास 
भाग पाडणे, किंवा 

( २) पुढील रकमेपेक्षा अधिक नसेल इतकी भरपाई दिल्यावर कोणत्याही व्यक्तीच्या सर्व दाव्यापासून आणि भारांपासून मुक्त, उक्त 
जमीन आणि तिच्यावर उभारलेल्या कोणत्याही इमारती किंवा त्यावर केलेली बांधकामे परत घेणे त्यांचा ताबा घेणे. 

( अ) जमीन मिळण्यासंबंधी राज्य शासनास दिलेली ( कोणतीही असल्यास ) रक्कम , आणि 

( ब ) उक्त जमिनीवर प्रतिग्रहित्याकडून अधिकृतरीत्या उभारलेल्या कोणत्याही इमारतीचा किंवा इतर बांधकामाचे मूल्य , ती 
परत ताब्यात घेतल्यावेळचा खर्चकिंवा 

मूल्य , 

यांपैकी जी रक्कम कमी असले ती रक्कम . 
सर्व खाणी व खनिज द्रव्ये आणि दगडखाणी यांवरील हक्क आणि खाणकाम करण्याच्या व उक्त द्रव्ये शोधण्याच्या प्रयोजनार्थ या 
अधिनियमाद्वारे 

तरतूद केल्याप्रमाणे सर्व वाजवी प्रवेश करण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य शासनाकडे राखून ठेवून ही जमीन देण्यात येत आहे. 
ही सनद महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या वतीने दिनांक ... / ../ २० रोजी , जिल्हाधिकारी यांच्या कडून करून देण्यात आली आहे . 


. 


( स्वाक्षरीत ) 


शिक्का 


जिल्हाधिकारी 


( * टीप :- प्रत्यक्ष सनद करताना जिल्हाधिकारी यांनी परिच्छेद क्र .१ मध्ये शासनाच्या ज्या विभागास जमीन प्रदान करावयाची आहे त्यांचा 
तपशील ठेवून अन्य विभाग / प्राधिकरण / केंद्र शासन / राज्य शासन यापैकी जे आवश्यक नसेल तो तपशील वगळण्यात यावा.) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


मनु कुमार श्रीवास्तव , 
शासनाचे प्रधान सचिव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २२-२८ , २०१८ / फाल्गुन ३- ९, शके १ ९ ३ ९ 


१३ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya, 

Mumbai 400 032 , dated 31st December 2015 


NOTIFICATION 


C6 


MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE , 1966 . 

No. Jamin . 2015 /C.R . 55 / J - 1. - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) and clauses 
( iv ), ( x ), (xiv ) and (lxiii) of sub -section (2 ) of section 328 of the Maharashtra Land Revenue Code , 
1966 (Mah . XLI of 1966 ) and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of 
Maharashtra hereby makes the following rules further to amend the Maharashtra Land Revenue 
(Disposal of Government Lands ) Rules, 1971 , the same having been published previously as 
required by sub -section ( 1 ) of section 329 of the said Code , namely. 

1. These rules may be called theMaharashtra Land Revenue (Disposal ofGovernment Lands ) 
(Second Amendment) Rules , 2015 . 

2. In rule 6 of the Maharashtra Land Revenue (Disposal of Government Lands ) Rules, 1971 
( hereinafter referred to as “ the principal Rules ”), after sub - rule ( 2 ), the following sub -rule shall 
be added , namely. 

( 3 ) (a ) Where the Government land is required by a Planning Authority or Appropriate 
Authority for development of any reservation shown in draft or final Development Plan prepared 
under the provisions of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 , the Collector shall, 
irrespective of the market value of such land , be competent to grant such land to the concerned 
“ Planning Authority” or “Appropriate Authority " , as the case may be, subject to payment of such 
occupancy price as the State Government may specify by general or specific order . 

Explanation . For the purpose of this rule , the words “ Planning Authority ” or “ Appropriate 
Authority ” shall have the meaning assigned to them in the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act , 1966 , but shall exclude any private organisation , private institution or private 
company. 

( 6 ) Where the Government land is required for a project , duly approved by the State 
Government, the Collector shall, irrespective of the market value of such land, be competent to 
grant such land free of occupancy price and free of land revenue , to the concerned Department of 
the State Government. 

(c) Where the Government land is required for a project, duly approved by the Government 
of India , and such requirement is conveyed through the State Government in the Revenue and 
Forests Department to the Collector , the Collector shall , irrespective of the market value of such 
land , be competent to grant such land to the concerned Ministry of theGovernment of India, subject 
to payment of such occupancy price as the State Governmentmay specify by general or specific 
order : 

Provided that , no Government land required by a Ministry of Government of India for a duly 
approved project , in excess of one hectare in municipal area and five hectares elsewhere , shall be 
granted by the Collector for such a project without previous permission of the Divisional 
Commissioner . 

( d ) Such grants in sub - rule ( 3 ), shall ordinarily be made under a sanad in Form I- A appended 
to these rules .” 

3. In rule 7 of the principal Rules , in sub -rule ( 1), for the words " fifteen years” where they 
occur , the words “ thirty years” shall be substituted . 

4. In rule 50 of the principal Rules, the following proviso shall be added namely : 
“ Provided that , this restriction shall not apply to the grant of land under sub -rule ( 3 ) of rule 6." 

5. After Form - I appended to the principal Rules , the following Form shall be inserted 
namely : 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २२-२८ , २०१८ / फाल्गुन ३- ९, शके १९ ३ ९ 


Form I - A 


[ See rule 6 ( 3 ) ] 


* 


> 


Form of Sanad for land grant to a Department of the State Government/Ministry of 
Government of India /Planning Authority /Appropriate Authority for implementation 

of a Government project or Development Plan . 
To , 
A.B. 

Whereas the State Government / Collector of........ District has been pleased to grant 
Government land mentioned in this sanad for implementation of the following # Government 
project/ development of the following reservation in the Development Plan 

(here 
specify details of the project or reservation ) vide order No. dated .... / .../20 ... 

Therefore , the possession of the below mentioned piece of Government land situated in the 
village 

in the ........ Taluka of ........... District is handed over in favour of 

.Department of the # State Government/Ministry of Government of India /Planning 
Authority /Appropriate Authority for the purpose of ........ (here specify details ). 

The said piece of land is bounded on the North by on the South by on the East by 

on the West by ...... and admeasures ........ from North to South and .... from East to West ...... , 
comprising ...... square meters in superficial area , be the same, more or less, and bearing C.T.S./ 
Survey No. ...... in the Land Records. 

The Government land as mentioned above has been granted for implementing the aforesaid 
project , # revenue free to the said State Government Department / by charging concessional rate 
or full market price to the Ministry of Government of India / or granted revenue free or by charging 
market value of such land to the “ Planning Authority” or the “ Appropriate Authority" for 
development of any reservation shown in draft or final Development Plan , prepared under the 
provisions of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 

It is hereby declared that the said land shall be continued # forever / for a term of ..... years , 
free of all claims on the part of the State Government for rent or land revenue , to whoever payable , 
from time to time and the grantee shall be the lawful holder or manager of the said land on the 
condition that the said land or any part thereof or any interest therein shall not be transferred 
except with the previous sanction of the State Government and that the said land shall , in all 
respects , be made ready for and shall be fully used for the purpose or purposes for which it was 
granted before the ..... day of ..... month of the year 20 ......... ; and that neither the said land nor 
any building erected thereupon shall , at any time, without the express consent of the State 
Government , be diverted either temporarily or permanently to any purpose other than the 
aforesaid purpose or purposes, and that no change or modification shall be made of such purpose 
or purposes and that in the event of any such unauthorized diversion , change or modification being 
made , the said land shall thereupon , in addition to the assessment to which it becomes liable under 
section 67 of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 , shall become liable to such fine as may 
be fixed in this behalf by the Collector under the provisions of section 45 of the said Code, or other 
corresponding law for the time being in force relating to the recovery of land revenue , as if the 
land, having been assessed for purposes of agriculture only , has been used unauthorizedly for 
any purpose unconnected with agriculture ; and in any such event as aforesaid , or in the event of 
failure to make the land ready for use and to use it fully for the purpose or purposes for which it 
is granted before the aforesaid day of the year 20 .... , or in the event of the land being required by 
the State Government for any public purpose , for which a declaration under the signature of the 
Collector that it is so required shall , as between the said holder or manager and the State 
Government, be conclusive , or in the event of the land being notified by the State Government for 
acquisition under the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , 
Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 ( 30 of 2013 ) or any other law for acquisition of land, or 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २२-२८ , २०१८ / फाल्गुन ३- ९, शके १९ ३ ९ 


in the event of the land or any part thereof or any interest therein having been transferred without 
the previous sanction of the State Government , it shall be lawful for the State Government , on 
causing six months previous notice in writing to be given to the said holder or manager , to take 
one of the following courses , namely , either , 

( 1 ) to require that the said land be vacated and delivered to the State Government, free 
of all claims or encumbrances of any person whatsoever , or 

(2 ) to resume and take possession of the said land , any buildings erected or works executed 
thereon , free of all claims and encumbrances of any person whatsoever , on payment of 
compensation not exceeding the following amount , namely : 

(a ) the amount (if any) paid to the State Government for this grant, and 

( b ) the cost or value at the time of resumption , whichever is less , of any buildings or 
other works , authorizedly erected or executed on the said land by the said grantee . 
This grant is made subject to reservation of the right of the Government to all mines and 
mineral products and quarries and of full liberty of access for the purpose of working, quarrying 
and searching for the same, with all reasonable conveniences, as provided by the said Code. 
This Sanad is executed on behalf of the Governor of Maharashtra by the Collector of ........ on this 

day of ...... 20 ...... 


(Signed ) 
Collector . 


[Seal] 


# Strike out whichever is not applicable . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


MANU KUMAR SRIVASTAVA , 
Principal Secretary to Government. 


11 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २२-२८, २०१८ / फाल्गुन ३- ९, शके १९ ३ ९ 


४ 


शनिवार जानेवारी २, २०१६ / पौष १२, शके १९ ३७ 


~ 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ जानेवारी २०१६ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२. 

क्रमांक मूवक . १५१५ / प्र.क्र . १६९ / कराधान - १. - महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ ( २००५ चा महा. ९) च्या कलम ९ च्या उप 
कलम ( १) द्वारे प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे, उक्त अधिनियमास जोडलेल्या अनुसूची क मध्ये,दिनांक 
२ जानेवारी २०१६ पासून खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे, म्हणजेच : 

महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ मधील , अनुसूची क मध्ये, नोंद · १२क नंतर खालील नोंद दाखल करण्यात येत आहे , 
म्हणजेच 


, 


“ 


१२ ख . 


राज्य शासन, वेळोवेळी, राजपत्रात अधिसूचित करील अशी, किडनीविकाराने ग्रस्त 
रूग्णांच्या उपचाराकरिता डायलिसीससाठी वापरण्यात येणारी औषधे व 
वैद्यकीय उपकरणे 


शून्य 
टक्के 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


आर . डी . भगत , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २२-२८ , २०१८ / फाल्गुन ३- ९, शके १ ९ ३ ९ 


१७ 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ जानेवारी २०१६ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२. 

क्रमांक मूवक. १५१५ / प्र.क्र . १६९/ कराधान- १. - महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ (२००५ चा महा. ९ ) यास जोडलेल्या 
अनुसूची ‘ क ’ मधील नोंद · १२ ख द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे , दिनांक २ जानेवारी २०१६ 
पासून, या अधिसूचनेस जोडलेल्या अनुसूची मध्ये अधिक सविस्तर वर्णन दिलेली औषधे, मग ती जातिगत ( जेनेरिक ) नावाने किंवा व्यापारनामाने 
( बँड नावाने ) विकली जात असतील अशी , किडनीविकाराने ग्रस्त रूग्णांच्या उपचाराकरिता करण्यात येणाऱ्या डायलिसीससाठीची औषधे व 
वैद्यकीय उपकरणे म्हणून, उक्त नोंदीच्या प्रयोजनासाठी विनिर्दिष्ट करीत आहे, म्हणजेच : 

अनुसूची 
औषधे व वैद्यकीय उपकरणांची यादी 


. 


अ.क्र . 


१ . 


एरिथ्रोपोइटिन रिकॉम्बीनंट इंजेक्शन 


२ . 


पेरिटोनियल डायलिसिस फ्लूईडस् / सोल्यूशन आय.पी. 
डायलायझर्स 


३ . 


४ . 


डायलिसिस ट्युबिंग्ज 


५ . 


पेरिटोनियल डायलिसिस कनेक्टींग सेट 


६ . 


वैयक्तिकरित्या सिलिकोनाइज्ड् नीडल्स् सहित ए. व्ही . फिस्ट्यूला नीडल 
फिस्ट्यूला बेल्ट 


७ . 


८ . 


डायसेफ फिल्टर 


१० . 


हिमोडायलिसीस ट्यूबिंग सेट (प्रि पंप टाईप / पोस्ट पंप टाईप ) 
वैयक्तिक आवेष्टित व निर्जंतुकीकरण केलेले ट्रान्सड्युसर प्रोटेक्टर 
इन्ट्रोड्युसर निडल, निटीनॉल कोअर गाईड वायर सहित ड्युअल ल्युमन कॅथेटर किट ( स्ट्रेट आणि कर्व्हड् ) 
इन्ट्रोड्युसर निडल, निटीनॉल कोअर गाईड वायर सहित ट्रिपल ल्युमन कॅथेटर किट (स्ट्रेट आणि कर्डेड् ) 


११ . 


१२ . 


१३. 


डायलिसीस मशिन्स 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


आर . डी . भगत , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार ब -३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २२-२८ , २०१८ / फाल्गुन ३- ९, शके १९ ३९ 


FINANCE DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 2nd January 2016 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VALUE ADDED Tax Act, 2002 . 


No. VAT 1515 /CR - 169 / Taxation -1. - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of 
section 9 of the Maharashtra Value Added Tax Act , 2002 (Mah . IX of 2005 ), the Government of 
Maharashtra hereby, with effect from 2nd January 2016 , amends Schedule ‘ A ’ appended to the 
said Act , namely : 

In the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002, in Schedule ‘A ’, after entry 12A , the following 
entry shall be inserted , namely : 
" 12B . Drugs and medical equipments used in dialysis for the treatment 

Nil % ” 
of patients suffering from kidney disease , as may be notified from 
time to time, by the State Government , in the Official Gazette . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. D. BHAGAT, 


Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २२-२८ , २०१८ / फाल्गुन ३- ९, शके १९ ३ ९ 


१ ९ 


FINANCE DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya, Mumbai 400 032 , dated the 2nd January 2016 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VALUE ADDED Tax Act , 2002. 

No. VAT 1515 /CR - 169/ Taxation -1. - In exercise of the powers conferred by entry 12B of 
Schedule A appended to the Maharashtra Value Added Tax Act , 2002 (Mah . IX of 2005 ) , the 
Government of Maharashtra hereby , with effect from 2nd January 2016 , notifies the following 
drugs and medical equipments , more particularly mentioned in the Schedule appended hereto , to 
be the drugs and medical equipments used for the treatment of patients suffering from kidney 
disease on dialysis, whether sold under a generic name or a brand name for the purposes of the 
said entry , namely :: 

SCHEDULE 


Sr. No. 


1 . 


2 . 


0 


List of the drugs and medical equipments 
Erythropoetin Recombinant inj 
Peritoneal Dialysis Fluids /Solution IP 
Dialysers 
Dialysis Tubings 
Peritoneal dialysis connecting set 
A.V. Fistula Needle Set with individually siliconised needles 


4 . 


5 . 


6 . 


7 . 


Fistula Belt 


8 . 


Diasafe filter 


9 . 


10 . 


11. 


Hemodialysis Tubing Set ( pre- pump type /post- pump type ) 
Transducer Protector individually packed and sterile 
Dual Lumen Catheter Kit ( straight and curved ) with introducer needle, Nitinol core 
Guide Wire . 
Triple Lumen Catheter Kit ( straight and curved ) with introducer needle , Nitinol core 
Guide Wire . 


12 . 


13 . 


Dialysis machines 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. D. BHAGAT, 
Deputy Secretary to Government . 


भाग चार ब -३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २२-२८ , २०१८ / फाल्गुन ३ - ९, शके १९ ३ ९ 


मंगळवार जानेवारी ५, २०१६ / पौष १५ , शके १ ९३७ 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ५ जानेवारी २०१६ 
[ संदर्भ : कलम १ चे उप कलम ( ३ ) ] 

अधिसूचना क्रमांक १ 

[ संदर्भ : नियम १ चा उप नियम (२ ) ] 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ . 

क्रमांक सीडीए . १०१५ /( ४३४/१५ )/ लाक्षेवि ( कामे).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील 
कलम १ चे उप कलम ( ३ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात स्तंभ (२ ), 
( ३), ( ४ ), ( ५ ) व (६) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियम लागू करण्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्पाचे नाव, क्षेत्र , अधिनियमातील कलमे , 
लागू करण्याच्या तारखा व इतर तपशील अधिसूचित करत आहेत. प्रस्तुत अधिनियमातील कलम ७ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचित क्षेत्रात समुचित 
प्राधिकरण वैयक्तिक जमीनधारकास अथवा भोगवटाधारकास पाणीपुरवठा करणार नाही आणि पाणी वापर संस्थेतर्फेच पाणीपुरवठा करण्याची पद्धत 
सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन या योजनेखालील कार्यक्षेत्रातील सर्व जमीनधारक व भोगवटाधारकास बंधनकारक राहील. 
प्रकल्पाचे नाव कायदा लागू होणारे क्षेत्र 

लागू 

ज्या तारखेपासून शेरा 

करावयाची कलमे लागू होईल ती तारीख 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 

( ६ ) 
गोसीखुर्द राष्ट्रीय आसोलामेंढा प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र सर्व ५ जानेवारी २०१६ 
प्रकल्पांतर्गत 
आसोलामेंढा प्रकल्प 
ता . सावली, जि . चंद्रपूर. 


अ.क्र . 


१ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स . को . सब्बीनवार , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २२-२८ , २०१८ / फाल्गुन ३- ९, शके १ ९ ३ ९ 


२१ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 5th January 2016 


[See section 1 ( 3 ) of the Act ] 


NOTIFICATION - 1 


[ See rule - 1 (2 )] 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) ACT , 2005 . 


No. CDA . 1015 /(434/15 )/CAD (Works).— In exercise of the powers conferred by section 1 ( 3 ) 
of Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act, 2005 (Mah . 23 of 
2005 ) the Governor of the State Government of Maharashtra , hereby , notifies Areas , Irrigation 
Projects, Sections of the Act and Date of Applications as specified in columns ( 2 ), ( 3 ), (4 ), (5 ) & 
(6 ) of the table below for bringing in force the Act. In said notified area , as provided under 
section 7 , no water shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual holder or 
occupier of such land and the system of supply of water through Water Users Association shall 
be binding on all the holders and occupiers of the land under Management of Irrigation System 
by Farmers . 


Sr. 


Remarks 


No. 
( 1 ) 


Name of 
Irrigation Project 

( 2 ) 


Applicable 

Area 
( 3 ) 


Sections 
applied 

( 4 ) 


Date of 
Applications 

(5 ) 


(6 ) 


1 


All 


5th January 

2016 . 


Asolamendha Project 
Tal. Saoli, 
Dist. Chandrapur 
Under Gosikhurd 
National Project. 


Entire Command 
Area of 
Asolamendha 
Project . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २२-२८ , २०१८ / फाल्गुन ३- ९, शके १९ ३९ 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ जानेवारी २०१६ 

अधिसूचना क्रमांक २ 


[ संदर्भ : नियम क्रमांक १ ( ३ )] 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५. 

क्रमांक सीडीए . १०१५/ ( ४३४/१५ )/ लाक्षेवि ( कामे ).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील 
अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी कालवा अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यासाठी या कायद्यातील कलम २ (च) नुसार 
राज्य शासनास अधिकार दिले आहेत . 


त्यानुसार महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम , १९ ७६ च्या कलम २ च्या खंड ( ४ ) अन्वये महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम, २००५ अंतर्गत अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी खाली नमूद केलेप्रमाणे महाराष्ट्राचे राज्यपाल खालील 
तक्त्यात स्तंभ क्रमांक ( ३ ) व ( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्टीत केल्याप्रमाणे , कालवा अधिकाऱ्यास अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत : 


अ.क्र . 


प्रकल्प व क्षेत्र 


कालवा अधिकारी 


म.सिं.प.शे.व्य . अधिनियम , २००५ अंतर्गत अधिकार 
देण्यात आलेल्या कायद्यातील कलमे 

( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


आसोलामेंढा प्रकल्पाचे संपूर्ण 
लाभक्षेत्र . 


कार्यकारी अभियंता, कलम - ६ ( १ ), ९ ( २ ), ९ ( ४ ), ९( ६ ), ९ ( ९ ), १०( १ ), १२ ( २ ) , 
गोसीखुर्द उजवा कालवा, १२( ६ ), १२(९ ), १३(१), १३( ३), १५ ( ४ ), १५ (६ ), १५ (९ ), १८ ( २) , 
विभाग क्र .३ नागभिड . १८ ( ४ ), १८ ( ६ ), २१ (१ ), २२, २३ (१ ), २६( १), ४१, ४२(१ ) , 

६८ ( १ ), ४४ , ४५ , ४७( २ ) व ४८ , म.सिं.प.शे.व्य.नियम -३. 


कलम १८ ( ९ ) : लघु 

वितरिकास्तरीय पाणी वापर संस्था . 


कलम १ ९ ( २) : लघु वितरिकास्तरीय पाणी वापर संस्था. 


अधीक्षक अभियंता, 
गोसीखुर्द प्रकल्प 

नागपूर . 


कलम ६ ( ५ ) , १६( १ ), ४२ ( २ ). 
कलम १८ ( ९ ) : उच्च स्तरीय सर्व पाणी वापर संस्था . 
कलम १९ ( २ ) : मध्यम प्रकल्पावरील प्रकल्पस्तरीय , मध्यम व 
मोठ्या प्रकल्पावरील कालवास्तरीय पाणी वापर संस्था . 


मंडळ , 


मुख्य अभियंता, 


कलम १६( ३): मध्यम व मोठे प्रकल्प . 
गोसीखुर्द प्रकल्प, कलम १ ९( २ ) : मोठ्या प्रकल्पावरील प्रकल्पस्तरीय पाणी वापर संस्था . 
जलसंपदा विभाग, नागपूर . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स . को . सब्बीनवार , 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २२-२८ , २०१८ / फाल्गुन ३- ९, शके १ ९ ३ ९ 


२३ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 5th January 2016 


NOTIFICATION - 2 


[See Act section 1(3)] 
MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS Act, 2005 . 

No. CDA . 1015 /( 434/15 ) /CAD (Works ).— To exercise the powers and discharging the duties 
allocated in Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers Act, 2005, the powers 
are given to Government of Maharashtra to appoint appropriate Canal Officers as per MMISF 
Act Section 2 (f). 


Henceforth as per Maharashtra Irrigation Act, 1976 Section 2 (4 ), the Government of 
Maharashtra appoints following Canal Officers as per following table to exercise the powers 
and discharging the duties under the MMISF Act, 2005 : 


Sr. No. 


Project and Command Area 


Canal Officers 


Sections of MMISF ACT, 2005 
of which powers are given 

to Canal Officers . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 


Entire Command Area of 


Asolamendha Project . 


Executive Engineer , Section 6 ( 1 ), 9 ( 2 ), 9 (4 ), 9 (6 ), 9 ( 9 ) , 10 ( 1 ), 
Gosikhurd Right 12 ( 2 ), 12 (6 ), 12 (9 ), 13 ( 1), 13 ( 3 ), 15 ( 4 ), 
Bank Canal Division 15 (6 ), 15 ( 9 ), 18 ( 2 ), 18 (4 ), 18 (6 ), 21( 1 ), 22, 
No. 3 Nagbhid . 23 ( 1), 26 ( 1 ), 41, 42( 1), 68 ( 1 ) 44 , 45 , 47( 2 ), 

48 , MMISF Rule Section 3 . 


Section 18 ( 9 ) : Minor Level Water Users 
Associations. 


Section 19 ( 2 ) : Minor Level Water Users 


Associations and Distributary Level 
Water Users Associations . 


Superintending Section : 6 (5 ), 16 ( 1 ), 42( 2 ) 
Engineer , Gosikhurd Section 18 ( 9 ) : All Senior Level Water 
Project Circle , 

User Assosiations. 
Nagpur . 

Section 19 ( 2 ) : Project Level WUA of 
Medium Project and CLA of Major and 

Medium Project . 
Chief Engineer , Section 16 ( 3 ) : Medium and Major Project. 
Gosikhurd Project, Section 19 ( 2 ) : Project Level Water Users 
Water Resources Association of Major Project . 
Department, Nagpur . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


